सार्वजनिक बांधकाम विभागातील क्षेत्रिय कार्यालयातील 
अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१४ रोजीची तात्पुरती 
अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०१०/प्र.क्र.३१० /सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जून, २०१८. 


परिपत्रक 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांत (मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता) 
कार्यरत असणा-या अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१४ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची यासोबत 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२) सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ मधील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने तसेच शासन निर्णय क्रमांक सा.प्र.वि.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२ दिनांक २१.१०.२०११ 
मधील सुचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. (दिनांक १.१.२०१३ रोजीची अधिक्षकांची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची दिनांक २.६.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदर अंतिम 
ज्येष्ठतासूची व १.१.२०१४ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची एकत्रित करून दिनांक १.१.२०१४ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात येईल.) 


३) मुख्य अभियंता / विभाग प्रमुख यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी ही ज्येष्ठतासूची संबंधित 
अधीक्षकांच्या नजरेस आणून द्यावी. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास किंवा या संदर्भात 
कोणास अभिवेदन द्यावयाचे असल्यास विभाग प्रमुखांनी sel अभिवेदने तपासून आपल्या अभिप्रायासह 
शासनाकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत पाठवावी. विहित कालावधीत 
आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरून 
ज्येष्ठतासूची अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द करण्यात येईल. 


४) सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली 
असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०६१४१४५१५१२८१८ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vaishali Sul 
DN N, aharashtra, 
D, ICod 32, st=Mahara: 
Va | ५ h a | | S U | e 2.5.4.20=0€39186eb1 74ffc2d5d67d71804bf385073 
457ed3186970cc74a272f3074c496, cn=V: 
Date: 2018.06.14 14:51:44 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
सहपत्र वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती), 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१०/प्र.क्र.३१० /सेवा-४, 


३) मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 
४) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पमुंबई, 

५) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
) 
) 


६) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई, 

७ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 

८) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 

९) संचाळक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

१० कार्यासन (सेवा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१०/प्र.क्र.३१० /सेवा-४ 9 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता -२०१०/प्र.क्र.३१०/सेवा-४, दि. १४ जून, २०१८ चे सहपत्र प्रपत्र-अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिक्षक या संवर्गातील दिनांक १.१.२०१३ ते ३१.१२.२०१३ या कालावधीत पदोन्नतीने नियमित नियुक्‍त झालेल्या 
कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची. 
अ. | VIS संपूर्ण नांव प्रवर्ग जन्म दिनांक शासकीय | नियुक्तीचामार्ग | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर सेवेतील मूळ | (सरळसेवेने/ दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग नेमणुकीचा मर्यादित ज्येष्ठतेचा 

बदलला दिनांक विभागीय मानीव 

असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्त | दिनांक 

त्याचा उमेदवारांचा 

दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक 

व 
परिक्षेचे वर्ष) 

१ | २ ३ 1 ४. | ५ g Lo. | ८ ९ fe. i 99 
१ ६३ _  श्री.पी.एम.कातळकर इमाव १३.०८.१९५६ | ०२.०७.१९८३ पदोन्नती ०१.०६.२०१३ | ३०.०८.२०१४ बीए 
२ | ६४ | श्री.एस.डी.चंबावडे इमाव | २२.१०.१९५६ | ११.१०.१९८२ पदोन्नती ०१.०६.२०१३ | ३१.१०.२०१४ बी.कॉम 
३ | ६५ | एम.आर.मोरे अ.जा. ।०१.०१.१९५८ | ०१.०६.१९७९ पदोन्नती  । ०१.०६.२०१३ | ३१.१२.२०१५ एस.एस.सी. 
४ | ६६ ।श्री.यु.टी.केळुस्कर विमाप्र । २६.०२.१९५८ । १४.०९.१९८२ पदोन्नती  । ०१.०६.२०१३ | २९.०२.२०१६ बी.कॉम 
५ । go  श्री.जी.आर.रेळेकर इमाव | १३.०९.१९५५ | १५.०७.१९८३ पदोन्नती ०१.०७.२०१३ | ३०.०९.२०१३ बी.कॉम 
६ | ६८ | श्री.जयवंत मा.परदेशी खुला । १०.०६.१९५८ | २१.०९.१९८४ पदोन्नती ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१६ | एम.कॉम/एल.एल.बी. 
७ | ६९ । श्री.उदय दत्तात्रय जाखडी खुला । ०३.०७.१९६१ | १०.१०.१९८५ पदोन्नती २२.०७.२०१३ | ३१.०७.२०१९ एम.कॉम 
८ vo | श्री.ज्ञानेश्वर विठठल हिले अ.ज. १५.०८.१९६२ । ०१.१०.१९८२ पदोन्नती 98.99.2093 | ३१.०८.२०२० एस.एस.सी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


